वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील 
कामामध्ये बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५७२ /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५७२/योजना-१, 
दि.१६.०१.२०२४. 


प्रस्तावना : - 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष वसंतराव नाईक तांडा/ 
वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, छ. संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने 
शिफारस केलेल्या कामांपैकी संदर्भाधीन दि. १६.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये छ. संभाजीनगर 
जिल्ह्यातील १७ कामांना प्रशासकीय मान्यता व त्याकरीता रु. २.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. सदरहू शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील १७ कामांपैकी अ.क्र.१२ येथील रु.१०.०० 
लक्ष रक्कमेचे काम रद्द करुन त्याऐवजी तितक्‍याच रक्कमेच्या नवीन कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संदर्भाधीन दि. १६.०१.२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये छ.संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या १७ कामांपैकी अ.क्र.१२ 
येथील काम रद्द करण्यात येत असून, त्याऐवजी तितक्‍याच रक्कमेच्या खालील Teles कामास याद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, संदर्भाधिन शासन निर्णयातील रद्द करण्यात येत असलेल्या 
कामांकरीता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग खालील तक्त्यातील नवीन कामासाठी करण्यात 
यावा. 


तालुका । ग्रामपंचायत तांडा/वस्तीचे नाव व लोकसंख्या| कामाचे स्वरुप | आवश्‍यक निधी (रु.लक्ष) 
रद्द करण्यात करण्यात येत असलेल्या कामाचा तपञझ्ील 
फुलब्री गणोरी गंगाधर काळे वस्ती (११५) सिमेट रस्ता करणे १०.०० 


नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या कामाचा तपज्ील 
फुलंब्री गणोरी धनगर वस्ती (१५९) | RAS रस्ता करणे १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.५७२/योजना-१ 


CP 


सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, छ. संभाजीनगर यांनी वरील निधी वितरीत करण्यापुर्वी 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१६१४५४१६०८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


(दि. रो. चव्हाण) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, छ. संभाजीनगर. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छ. संभाजीनगर. 


. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), छ. संभाजीनगर. 

. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, छ.संभाजीनगर. 
९. 


जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, छ.संभाजीनगर. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, छ.संभाजीनगर. 

११.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


